परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.(१११/२२ )/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक:- ०५ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतंशि/तांशि-१/३३/१२/१२५/१३ 


दि. ०६.०१.२०१७. 


२. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२०/१५०, दि. २५.०२.२०२०. 
3. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२०/५६४, दि. २५.०८.२०२२. 


शासन आदेशा:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ. प्रशांत प्रभाकर बेडेकर यांची प्राध्यापक, 
विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक 
सेवा, गट-अ या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करण्यात आली होती. डॉ. बेडेकर यांनी परिविक्षाधीन 
कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केला असल्याने, त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा 
प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्याकडून संदर्भ क्र.२ व ३ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 

शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९.०२.२०१६ मधील अटींची 
पूर्तता डॉ. बेडेकर यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ-५ 
मध्ये नमूद दिनांकास (AA) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा 


२. 


दिनांक स्तंभ-६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
चंद्रपूर 


अ. | अध्यापकाचे नाव , पदनाम व कार्यरत | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र. संस्था कालावधीतील | कालावधी पुढे चालू 
रजा कालावधी । पूर्ण होण्याचा | ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 
Ze 2 3 8 4 द 
i डॉ. प्रशांत प्रभाकर बेडेकर, २७.०४.२०१७ | ५४दिवस | १९.०६.२०१९ | २०.०६.२०१९ 
प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी, (म.पू) aA (म.पू) 


3. 


8. 


संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन Bear क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.(१११/२२ )/तांशि-१ 


षु. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९०५१५३५०३५१०८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER ण 


०113139111, 
2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57£45f509bf 1 bfdbd20c865128a01842 
1¢354bddc5, 


pseudonym=B0341853BBBDA46EBB328D4BE0F460D863592476, 
serialNumber=6EE64CF9B42881 125C3715A5DB341B5827C5743C728BC85 
FO4BB71FF8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 


Date: 2022.09.05 15:40:16 +05'30' 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अध्यापक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेमार्फत) 
प्रत, 
) संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर. 
३) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


